अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब, 
राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱयांच्या त्यांच्या 
विनंतीनुसार बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०२३/प्र.क्र.२८/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 29/8/2023. 


शासन आदेठा:- 


नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 


संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब, राजपत्रित या संवर्गातील खाळील तक्त्यात नमूद 
केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४ (४) (दोन) व 
कलम-६ मधील तरतुदीनुसार आणि नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-५७११/प्र.क्र.९२/का.१४२६, 
दिनांक ११/७/२०११ मधील तरतुदींनुसार स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व सद्याचे | बदलीनंतरची पदस्थापना 

कार्यालय 
(१) (२) (३) 

| श्री. द. रा. आव्हाड सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक 
नाशिक. (अद्याप रुजू नाही.) (श्रीमती मेघा इंगळे यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर) 

२ श्रीमती मेघा ह. इंगळे जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक (रिक्‍त पदावर) 

३ श्रीमती ज्योत्स्ना र. मौंदेकर, संशोधन अधिकारी, 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, छ. शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, संस्था (सारथी), पुणे, विभागीय कार्यालय, 
वर्धा. नागपूर (रिक्‍त पदावर) 

२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 


टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार बदली झालेल्या अधिकारी यांनी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन 
(Dies Non) म्हणून गणला जाईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०२३/प्र.क्र.२८/का.१४२७ 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतुदी लक्षात घेता, उपरोक्‍त 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर 
केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. या शासन आदेशान्वये उपरोक्‍त तक्त्यातील अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच 
स्विकारल्याचा दिनांक त्वरीत कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांना balaso.gaikwad@nic.in या ई-मेल 
पत्त्यावर तसेच संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना कळवावा. 


प्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेशा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२११७१४०३६३१६ असा आहे. हा शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ककव हा 
णु BALASO 0 000 


BAB RA 6d3e495d3213754d38a2c3, postalCod 
st=Maharashtra, 
seri 


INumber=0C658F59A3D96E6EFAD602755C1BD146CA3 


ialN 
A A 03FCOFBOA70CDDCSA2D8A 19F5BCOC, 
G | KW. D BABURAO GAIKWAD 


Date: 2023.09.21 17:16:05 +05'30 


(बा. बा. गायकवाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन, मुंबई. 
४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
५. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
६. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक/ नागपूर. 
७. जिल्हाधिकारी, नाशिक/वर्धा /नागपूर. 
८. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, छ. शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे. 
qo, उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 
११. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये (सर्व) 
१२. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक/नागपूर/वर्धा. 
१४. संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
१५. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


